सन 2023-28 करिता राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना-प्रति थेंब अधिक पीक 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाकरिता रु.९.५५ कोटी निधी 
वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.राकृवि-२०२३/प्र.क्र.१३८/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक — 93 सप्टेंबर,२०२३ 


१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, 2023. 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र.१३-१७/२०२३-०७, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२३. 
३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया अंतर्गत राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या (SLSC) 
दि.१७ मे,२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२३ आरकेव्हीवाय/३, दि. ०२ ऑगस्ट, २०२३. 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८२३ /प्र.क्र. १३६/१४-अ, 
दि. ११ ऑगस्ट, २०२३. 
६. आदिवासी विकास विभगाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६, 
दि. ०६ सप्टेंबर,२०२३. 
प्रस्तावना : 
सन २०१५-१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची 
अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - प्रती थेंब अधिक पीक ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे 
६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. या योजनेकरिता केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि. १७ 
फेब्रुवारी, 2023 रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ साठी केंद्र हिऱ्याचा रु.२४५.०० कोटी व त्या समरूप 
राज्य हिस्याचा ₹ १६३.३३ कोटी असा एकूण रु.४०८.३३ कोटीचा नियतव्यय मंजूर केलेला आहे. 


कृषि विभागाच्या दि. ११ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना कॅफेटेरिया अंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक योजनेच्या सन २०२३-२४ करिता रु.५०९.९८ कोटीच्या 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०२३-२४ मध्ये प्राप्त पहिल्या हप्त्यात 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिश्‍्यापोटी रु. ५.७३ कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्या समरूप 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-2023/प्र.क्र.138/१४-अ, दिनांक - 13 सप्रेंबर,2023 


राज्य fSATAT रु. ३.८२ कोटी निधी असा एकूण रु.९.५५ कोटी निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


१. या शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक 
या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिऱड्याचा 
रु. ५.७३ कोटी (रुपये पाच Hel ASA लाख फक्त) आणि राज्य हिळ््याचा रु. ३.८२ कोटी (रुपये 
तीन कोटी ब्याऐंशी लक्ष फक्त) असा एकूण रु.९.५५ कोटी निधी (रुपये नऊ कोटी पंचावन्न लक्ष फक्त) 
आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे- 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी (६०:४०) 
क्र केंद्रहिस्सा | राज्यहिस्सा एकूण 
७ . | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - प्रति थेब ५.७२ ३.८२ ९.५५ 
अधिक पीक 


२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. ९.५५ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून 
आहरण व वितरण करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी व आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे तसेच सदर निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या केंद्र 


व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून 
खर्ची टाकावा - 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 

मागणी क्र.टी-५, मागणी क्र. टी-५, 

२४०१ पीक संवर्धन. २४०१ पीक संवर्धन, 

७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 

(09) जनजाती क्षेत्र उपाययोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपाययोजना, 

(०१) (२७ प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- | (०१) (१२) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- 

प्रति थेंब अधिक पीक प्रति थेंब अधिक पीक 

(सुक्ष्म सिंचन) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (सुक्ष्म सिंचन) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 

(२४०१ ५६१९), 33 अर्थसहाय्य. (२४०१ ५४६८), ३३ अर्थसहाय्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-2023/प्र.क्र.138/१४-अ, दिनांक - 13 सप्रेंबर,2023 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-कॅफेटेरिया अंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

४. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात यावी व लाभार्थ्यांना 
अनुदानाचे वाटप आधार संलग्न बँक खात्यावर करण्याकरिता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीचा 


वापर करावा. 


५. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास 
पाठवावी. 


६. सदर शासन Puta fad विभागाने शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ 
एप्रिल, २०२३ नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने तसेच, आदिवासी विकास 
विभागाच्या संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध केला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९१३१५११५०६१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


gitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANTOSH ८-3 ” 


df7cbaa28990d postalCode=400032, st=! 
-90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9AGSBFD42747 
F1995A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO 


Date: 2023.09.13 17:13:21 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (आदिवासी विकास विभाग), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
८. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
९. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
११.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१२.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१४ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवड नस्ती. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


